पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस 


वागवत eer ae 


निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
DIRT निर्णय क्र. रापोसे २२१६/प्र.क्र.१५२/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मे, २०१६. 


वाचा; उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्र. टिआरएन-०३१६/प्र.क्र.३८/१६/१८-ब, 

दि. १९.०३.२०१६ 
प्रस्तावना:- 

राज्यसेवा परीक्षा-२०१५ च्या अंतिम निकालाआधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोलीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (Fara) या पदाकरीता १३ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. 
सदर उमेदवारांचा दि. २.५.२०१६ पासून यशदा, पुणे या संस्थेमध्ये सामान्य प्रशासन विभागातर्फे 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण सुरु झाले आहे. 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०१२ अन्वये श्री. विशाळ शरद ga, श्री. बजरंग हिंदुराव देसाई, 
श्री. विक्रांत हिम्मत गायकवाड आणि श्री. राकेश रावसाहेब जाधव यांना पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (Fara) या पदावर नियुक्ती देण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाली असून, त्याअनुषंगाने 
पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास कळविले होते. तसेच राज्य सेवा मुख्य 
परीक्षा-२०१४ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आलेले एक प्रशिक्षणार्थी आणि उपरोक्‍त १३ उमेदवार अशा 
एकूण १४ उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन 
पत्रान्वये कळविले आहे. यास्तव,“पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःऱास्त्रो” या 
संवर्गाची २ वर्ष ३ महिने या कालावधीसाठी एकूण १८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत झासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 

“पोळीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (Fara) a संवर्गाची २ वर्ष ३ महिने एवढया 
परिविक्षा कालावधीसाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु.१५६००-३९१०० + SY रु.५४०० या 
वेतनश्रेणीतील मासिक वेतन काढण्यासाठी “पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(निःशास्त्र” या संवर्गाची १८ अधिसंख्य पदे दि. २.५.२०१६ पासून निर्माण करण्यास या आदेशान्वये 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर अधिसंख्य पदे “महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई” यांच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 

३. सदर उमेदवारांच्या प्रशिक्षण कालावधीमध्ये यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित 
उमेदवारांच्या संख्येनुसार वेतनापोटी अग्निम निधी या प्रशिक्षण संस्थेला उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही आणि उर्वरित प्रशिक्षण कालावधीमध्ये निधी संबंधित उमेदवाराला अदा करण्याची कार्यवाही 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे २२१६/प्र.क्र.१५२/पोल-१अ 


“महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई” आणि “संचालक, महाराष्ट्र पोळीस 
प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक” यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार करावी. 


४. सदरहु उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर दिनांक २.०५.२०१६ पासून २ वर्ष ३ महिने एवढ्या परिविक्षा 
कालावधीसाठी होणारा खर्च "२०५५-पोळीस -१०९- (एक) (०१- जिल्हा पोलीस दल" या 
लेखाशीर्षांतर्गत “वेतन” या उद्दिष्टाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.१६/वित्तिय सुधारणा- 
१, दिनांक २०.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५३०१५४७३३६४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Pp ta d i p M on on pala alien ‘A स ht Home, 


postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94703436c07cda66 


Balkavde aS esicenish Se 
(प्र. मो. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग. 


) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८ व १८-ब 

११) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
(२ प्रती). 

92) वित्त विभाग, व्यय-७/वि.सु.-१ 

१३) निवडनस्ती-पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


